उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक गट-ब 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन, 


नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : परिविक्षा-२०२१/प्र.क्र.१६/मशि-१ 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जुन, २०२३. 


वाचा :- (9) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक- नियुक्‍ती-२०१५/(३६०/१५)/मशि-१, 
दि.२१.०७.२०१६ व दिनांक १२.०१.२०१७. 
(२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची पत्रे क्र.ममअ-ब/२०२०/परिविक्षा काळावधी/राठोड/ 
प्रशा-१/६८६९, दि. १०.०६.२०२१ व क्र.ममअ-ब/२०२०/परिविक्षा काळावधी/जाधव/ 
प्रशा-१/८६९८, दि. १८.१२.२०२०. 


शासन आदेश :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयांन्वये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवारांची उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक, 
गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली असुन, ते नियुक्तीच्या 
पदावर रुजु झाले आहेत. तपासणी सूचीनुसार सदर अधिकाऱ्यांचा वैयक्तिक सेवातपशिळ तपासणी केला 
असून, त्यांचे परिविक्षा कालावधीतील काम समाधानकारक असल्यामुळे, खालील तक्त्यातील स्तंभ 
क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणून, स्तंभ क्रमांक ७ 
येथील दिनांकाला त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आवश्‍यक ती नोंद संबंधितांच्या सेवा अभिळेखात 
घ्यावी. 


अ.  नावव पदनाम । नियुक्तीचा कार्यभार परिविक्षाधीन | परिविक्षा ।सेवा 
क्र शासन निर्णय धारण कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे 
क्रमांक व केल्याचा घेतलेल्या रजा| समाप्तीचा । पुढे चालू 
दिनांक दिनांक दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ ३ 1 ४ 4 & = aa 
| श्री. रामराव | शासन निर्णय क्र. १९.०८.२०१६ | ६ दिवस ०१.०९.२०१८ | ०२.०९.२०१८ 
मधुकर राठोड, | नियुक्‍ती-२०१५/ परावर्तित रजा 
कनिष्ठ (३६०/ 94)/ ८ दिवस 
प्रशासन मशि-१, अर्जितरजा 
अधिकारी दि.२१.०७.२०१६ 
२ श्री. संदीप | शासन निर्णय क्र. | ०९.०२.२०१७ | निरंक 0€ 02.2098] ०९.०२.२०१९ 
वसंतराव नियुक्‍ती-२०१५/ 
जाधव, कनिष्ठ | (३६०/ 94)/ 
प्रशासन मशि-१, 
अधिकारी दि.१२.०१.२०१७ 


शासन आदेश क्रमांकः परिविक्षा-२०२१/प्र.क्र.१६/मशि-१ 


2. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३१२०६५९५९०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by HARIRAM VYANKATRAO PARHATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
H A R | RAM TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
25 


4.20=8bfd656b321bf6c348564562d46cd2934b62b77048462520655 


9a2c204e56cb8, ७ \de=400032, st=Maharashtra, 
VYA N KATRAO PA R H ATE ber=D01F 16685AEDF1 ABC9CFD58347280B4C4CB8D304AFD1 


D413884EF4D91AA1462D, cn=HARIRAM VYANKATRAO PARHATE. 
Date: 2023.06.23 12:09:17 +05'30 


(ह. व्यं. Ferd) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 


) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
) संचालक, राज्य प्रशासकीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था, मुंबई 
) संचालक, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, 
नाशिक व औरंगाबाद. 
५) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद व अमरावती 
७) निवड नस्ती (मशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


